सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/झाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२१ 


आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/ 
कार्या-१३, दिनांक २८.०८.२००९. 

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१६/प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 

आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 

आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 

शासन पत्र क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४२/का-१२, दिनांक २६.०३.२०२१. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.९४/ 
एसडी-६, दिनांक ०७.०७.२०२१. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.११३/एसडी-६, दिनांक १०.०८.२०२१. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.११३/एसडी-६, दिनांक २४.०९.२०२१. 

शासन पत्र क्रमांक नानिजा-२०२०/प्र.क्र.७०/कार्या-१२, दिनांक १९.०७.२०२१ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 


आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यासमवेत योजनेंतर्गत 


प्रवेशित अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने 
सन २०१७-१८ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 


प्रवेश देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्या आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 
शाळेमध्ये उपलब्ध शौक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन 
निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क 
निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील 
दि. ०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


२. कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे संपुर्ण 
शैक्षणिक संस्था सन २०२०-२१ या काळात काही कालावधीसाठी बंद होत्या. त्या अनुषंगाने 
नामांकित निवासी शाळांना देयके अदा करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील 
दिनांक २६.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअन्वये सन 
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात जून्या नामांकित निवासी शाळांना कायम करण्यात आल्याचे 
समजण्यात येत आहे. 


३. कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सन २०२१ मध्ये पुन्हा लॉकडाऊन 
लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्था काही कालावधीसाठी बंद 
होत्या. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ६ च्या शासन परिपत्रक दिनांक 
०७.०७.२०२१ अन्वये दिनांक १५.०७.२०२१ पासून राज्यातील कोविड मुक्त क्षेत्रात इयत्ता ८ 
वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ७ च्या शासन परिपत्रक दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये 
दिनांक १७.०८.२०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता ५ वी ते इयत्ता ७वी चे वर्गव 
शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ८ च्या शासन 
परिपत्रक दिनांक २४.०९.२०२१ अन्वये दिनांक ०४.१०.२०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण 
भागातील इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी 
चे वर्ग सुरक्षितपणे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


४. उपरोक्त वस्तूस्थिती पाहता नामांकित योजने अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२१- 
२२ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. 
त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्था काही कालावधीसाठी बंद होत्या. नामांकित निवासी 
शाळा योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची निवड करण्याबाबत दिनांक 
१४.०७.२०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या 
चर्चेनुसार जुन्या शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत आढावा घेणे, तसेच 
संबंधित झाळेच्या शैक्षणिक दर्जाची खात्री केल्यानंतर वाढीव विद्यार्थी देण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा, असे निर्देश दिनांक १४.०७.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहे. 
त्यानुसार अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार गुणांकन करण्यात येऊन 
सदर नामांकित झाळांमध्ये नवीन विद्यार्थी प्रवेशित न करता यापूर्वी प्रवेशित असलेले विद्यार्थी 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


सन २०२१-२२ करीता कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी 


खालीलप्रमाणे आहे :- 
= प्रकल्प 
be कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी झाळेचे नाव व पत्ता 
१ नाव 
जय बजरंग व्यायाम प्रसारक sa सिरोंचा 
सिरोंचा सिरोंचा दिप इंग्लिश मिडीयम स्कूल, : 
ह अहेरी | मंडळ, . a. , जि. ‘i रै 


गडचिरोली 


, सिरोंचा, जि. गडचिरोली 


श्री. दत्ता मेघे बाल कल्याण शिक्षण 


२ अहेरी eee स्कृल ऑफ स्कॉर्लस, सावंगी मेघे, वर्धा 
वर्धा 
3 भंडारा पोवार Mod@els कत “Sl पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, भंडारा 
आंबेडकर मार्ग, परेल, मुंबई क्ल 
सरस्वती बहुउद्देशिय शिक्षण गुरुनानक पब्लिक स्कूल, बल्लारपूर 
बंकर ।मुशारक त बल्लारपूर गुरुनानक पब्लिक 1 , जि. 
४ चंद्रपूर | प्रसारक मंडळ, , जि. चंद्रपूर 
चंद्रपूर 4 
चंद्रपूर सर्च फाऊंडेशन, चंद्रपूर, ता. | स्कॉलर्स सर्च अँकडमी, कोरपना, ता. 
4 चंद्रपूर sisryy, for. aoe चंद्रपूर, जि. चंद्रपूर 
, जि. चंद्रपूर , जि. चंद्रपूर 
न स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था ees 
चंद्रपूर १ *  फेअरीलॅन्ड स्कूल, भद्रावती, जि. चंद्रपूर 
. md भद्रावती, जि. चंद्रपूर क शर्ट 
ी चिमुर समिधा सेवा संस्था, नागभिड, जि. | ट्विकल Shoat मिडीयम स्कूल, नागभिड, 
ञ चंद्रपूर जि. चंद्रपूर 
हिंदुज्ञान मंदीर, ब्रम्हपुरी, डा. बाबासाहेब 
८ | चिमुर | एकात्मता शिक्षण संस्था, ब्रम्हपूरी । आंबेडकर चौक, सिव्हील लाईन, 
गुजरीवार्ड, ब्रम्हपूरी 
es संतोष बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, | अक्युट पब्लिक स्कूल, पुटंगीकला, जि. 
९ देवरी कुडवा, जि. गोंदिया गोंदिया 
, जि. गोंदिया गोंदिया 
श्री गुरुदेवे आदिवासी शिक्षण इंटरनॅशनल स्कूल 
की. पतर पणय किरसान इंटरनॅशनल ,गणखेरा, ता. 
वि देवरी । प्रसारक मंडळ, ता. , जि. वव या 
गोंदिया , जि. गोंदिया 
गोंदिया 
पवन शिक्षण संस्था, गोंदिया, जि. वत ला ee गोंदिया 
णि १| देवरी गोंदिया ae कशी दिया, लिटल फ्लॉवर्स इंग्लिश स्कूल, गोंदिया 
गोंदिया 
पोद्दार एज्युकेशन ट्रस्ट, डा. = ai 
१२ | देवरी हा यरे टे ल oe मुंबई , पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, गोंदिया 
आंबेडकर मार्ग, परेल, मुंबई 
मागासवर्गीय बहुउद्देशिय संस्था 
* पूर्ती पब्लिक स्कूल, सालेकसा, जि. 
१३ देवरी ।रेगेपार/कोहळी, ता. लाखणी, जि. गोंदिया 2%, ; 
aaa गोंदिया 
भंडारा 
उमाबाई बहुउद्देशिय वाचा गोंदिया 
१४ | देवरी वि णो बहुउद्देशिय प्रोग्रेसिव्ह , गौतम नगर गोंदिया 
शिक्षण , गोंदिया 
य श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशिय | प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कळ, gale रोड, 


शिक्षण संस्था, गोंदिया 


गोंदिया 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


गोडवाना सैनिकी संस्था, पी घा 
१६ | गडचिरोली pens गोंडवाना सैनिकी विद्यालय, गडचिरोली 
गडचिरोली 
ao | नागपूर राधास्वामी विविध शौक्षणिक | आदर्डा संस्कार विद्यालय, नंदनवन, 
a संस्था, नागपूर नागपूर 
नागपूर राधास्वामी विविध शौक्षणिक | seat संस्कार विद्यालय, पिंपळा, 
ह| “Ee age नागपूर हुडकेश्वर रोड, नागपूर 
संस्था, नागपूर हुडकेश्वर रोड, नागपूर 
सेंट्रल हिंदु मिलीटरी एज्यूकेशन 
१ नागपूर भोसला इंग्लिश स्कूल, नागपूर 
४ । सोसायटी, नागपूर 8 8 र 
Se गा विद्याप्रबोधिनी बहुउद्देशिय शिक्षण | सेंट्रल प्रोव्हेन्सियळ स्कूल, रामेश्वरी, 
a संस्था, नागपूर नागपूर 
२१। नागपूर एस. जी. आर. सन्स एज्युकेडान | जी. एच. रायसोनी विद्यानिकेतन, सुकळी, 
a फाऊंडेशन, नागपूर ता. हिंगणा, जि. नागपूर 
22| आगर श्री. बालाजी बहुउद्देशिय शिक्षण | रॉय इंग्लिश स्कूल अन्ड ज्यु. कालेज, 
a संस्था, नागपूर नागपूर 
महारीजनल TS ऑफ एज्यूकेशन रोंट ऊर्सुल गल्स॑ हायरकुल 
army | dhe = ani आतन तया सेंट ऊर्सुला गल , सिव्हील 
२३ | नागपूर न्ड॒ द चर्च ऑफ नॉर्थ : नागपूर 
नागपूर लाईन, नागपूर 
नागपूर 
ae | arm सातपुडा एज्युकेडान सोसायटी, | द रॉयळ गोंडवाना पब्लछिक स्कूल, 
a हनुमाननगर, नागपूर MHI, नागपूर 
स्नेहा महिळा विकास संस्था, 
२५ | नागपूर नागपूर तुली पब्लिक स्कूल, कोराडी रोड, नागपूर 
श्री. बालाजी शिक्षण संस्था 7 
२ नागपूर * श्री दत्तविद्या , बुटीबोरी, नागपूर 
र २ | एम.आय.डी.सी. बुटीबोरी, नागपूर Ss 4 
लेट राजीव गांधी मेमोरीयळ इंग्लिश 
२७ वर्धा राष्ट्रीय युवा उदय संस्था, नागपूर | हायस्कूल अँन्ड ज्यू. कॉलेज, कारंजा 
(घा.), जि. वर्धा 
Sel खा लेट श्री. राजसिंग डुंगरपूर मेमो. | इन्नोवेटीव्ह माईंड स्कूल ऑफ एक्सलन्स, 
फाऊंडेशन, तळेगाव तळेगाव, ता. आष्टी, जि. वर्धा 
२९| वर्धा । महिला विकाससंस्था, वर्धा स्कूल ऑफ ब्रिलियंटस, नागलवाडी, वर्धा 
३० | नागपूर एस. जी. आर. सन्स एज्युकेडान जी. एच. रायसोनी विद्यानिकेतन, अंबाझरी, 
a फाऊंडेशन, नागपूर हिंगणा रोड, जि. नागपूर (डे बोर्डीग) 
नागपूर पोद्दार एज्युकेडान ट्रस्ट, परेल, | पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, कोराडी रोड, 
३१ | नागपूर मुंबई धनी, नागपूर (डे बोर्डींग) 
मुंबई गोधनी, नागपूर (डे बोर्डींग) 


२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तथापि, योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न 
करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन असलेल्या १४ शाळांची योजनेअंतर्गत 
मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


प्रकल्प 
= कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
। नाव 
fa ant श्री. मलह्लाजी आत्राम बहुउद्देशिय | ग्लोबल मिडीया केरला ASH स्कूल, 
संस्था, आलापल्ली आलापल्ली, जि. गडचिरोली 
scl) अको श्रीराम बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, | ग्रीन लॅन्ड shoe मिडीयम स्कूल, 
ता. आल्लापल्ली, जि. गडचिरोळी । आलापल्ली, जि. गडचिरोली 
मगरे विद्यानिकेतन शिक्षण संस्था, ता. | गुंज कान्व्हेंट स्कूल, सिदी रेल्वे ता. सेलू, 
3 | भामरागड वीं an 
सेलू, जि. वर्धा जि. वर्धा 
चंद्रपूर क ne ee देवयानी इंटरनॅशनल स्कूल, सिदेवाही, 
४ | चंद्रपूर प्रशिक्षण मंडळ, गडचिरोली, जि. ता. सिंदेवाही, जि. चंद्रपूर 
गडचिरोली न तात 
५ | चंद्रपूर तेरा प्रेम चर्च सोसायटी, वरुर | लुअर्द माता विद्या मंदीर, राजूरा, जि. 
१ - | asa. राजूरा, जि. चंद्रपूर चंद्रपूर 
चंदर तयारी os ce सोनिया गांधी इंग्लिडहा पब्लिक स्कूल, 
& चंद्रपूर । स्मृती प्रतिष्ठाण, , जि. राजूरा, जि. चंद्रपूर 
चंद्रपूर , जि. चंद्रपूर 
चंद्रपूर 
Gl’ sce गणेश ग्रामीण शिक्षण संस्था, | ज्ञानयोगी डा. श्रीकांत जिचकार मॉडेल 
गोंदिया, जि. गोंदिया स्कूल, किंडगीपार, ता. जि. गोंदिया 
र aah प्रताप मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्ट, | ards इंटरनॅशनल पब्लिक स्कूल, 
गोंदिया सुर्याटोला, ता. गोंदिया 
देवरी श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशिय । प्रोग्रेसिव्ह इंटरनॅशनल स्कूल, पांगोली 
शिक्षण संस्था, गोंदिया रोड, चुलोद, गोंदिया 
शि आत तो श्रीकृष्ण बहुउद्देशिय समिती, | पराडाईज shoe मिडीयम स्कूल, 
आरमोरी, जि. गडचिरोली आरमोरी, जि. गडचिरोली 
।११| नागपूर | नवजीवन संस्था, नागपूर डा. टी. एस. विल्कोन्सन्स, गोधनी, नागपूर 
१२| नागपूर ज्ञानदिप मल्टीपर्पज एज्युकेशन | ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट अन्ड ज्यू. कालेज ऑफ 
र सोसायटी, रामटेक, जि. नागपूर । सायन्स, शितलवाडी, रामटेक 
W.C.L. कामगार बहुउद्देशिय eepa etre ea 
नागपूर या आलात य णा इंग्लिश प्रायमरी अन्ड हायर 
१३ | नागपूर | शिक्षण | | संकडरी गी वगर 
सावनेर, लि. नागपूर सेंकडरी , गोधणी, नागपूर 
, जि. नागपूर 
ov जा प्रगतीशील बहुउद्देशीय संस्था, | एंजल पॅराडाईज इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
वाशिम केळझर, ता. सेलु 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नागपूर यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या १४ 
नामांकित शाळांतील विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (१) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (२) शासकीय 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी झाळांमध्ये समायोजन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांनी ७ दिवसात आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पाळन न करणाऱ्या झाळांची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥8॥/99॥॥॥9.9०५.॥ या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१७५९३३४६२४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VIJESING ॥॥॥5॥९6: 
VASAVE : 


(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


a 
a 


-O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

qo) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / अमरावती / नागपूर, 
११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


A 


CC ww 


Ltt 


S “& 
WS woe wow YS woaowew woe =a 


wen 


१३) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
१४) निवड नस्ती (कार्या-१२). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


